प्रकल्प 

सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या 
मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीस माहे नोव्हेंबर, २०१७ 
ते फेब्रुवारी,२०१८ या कालावधीकरीता 
केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-२/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ मार्च, २०१८. 


वाचा; 
१. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्रमांक : GAD-ATGA ०८०/४/ 
2098-0/O DIRECTORATE OF ॥-9॥ (MH), दि.०१.०७.२०१४, 
दि.१९.०७.२०१७ व दि.०९.१०.२०१७ 
२. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोळल-३, 
दि.२९.०५.२०१५ 
३. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोळल-३, 
दि.२५.०७.२०१६, दि.५.६.२०१७ व दि.२५.०७.२०१७ 
४. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर प्रा.ली.यांची माहे नोव्हेंबर,२०१७ ते फेब्रुवारी,२०१८ 
या कालावधीचे देयकांबाबत दि.१२.०३.२०१८ चे रोजीचे पत्र. 
५. पोळीस आयुक्‍त, पुणे शहर यांची दि.०६.१२.२०१७, दि.११.०१.२०१८, 
दि.०३.०२.२०१८ व दि.०७.०३.२०१८ रोजीची पत्र. 
सस्तावना :- 


पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी तांत्रीक सल्लागार म्हणुन गृह विभाग, 
शासन निर्णय दि.२९.०५.२०१५ अन्वये मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर प्रा.ली. या कंपनीची नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. तद्नंतर गृह विभाग, शासन निर्णय दि.२५.०७.२०१६ व ०५.०६.२०१७ अन्वये 
पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मे. प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स 
प्रा.ली. या कंपनीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर कंपनीच्या एका वरीष्ठ सल़्लागारास 
दि.१.११.२०१६ ते दि.३०.०६.२०१७ या आठ महिन्यांच्या कालावाधीसाठी ही मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. तसेच तदनंतर गृह विभाग, शासन निर्णय दि.२५.७.२०१७ अन्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या 
एका वरिष्ठ सल्लागारास पुणे हहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार म्हणून दि.१.७.२०१७ ते दि.३०.६.२०१८ 
या कालावाधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०१.०७.२०१४ च्या 
शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. सदर कंपनीने 
उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात प्रकल्प सल्लागार म्हणुन माहे नोव्हेंबर, २०१७ ते फेब्रुवारी, २०१८ या चार 
महिन्याच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाची देयके उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.४ येथील नमूद 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.७9६/भाग-२/पोल->३ 


दि.१२.०३.२०१८ च्या पत्रान्वये सादर केली आहेत. तसेच पुणे शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे प्रकल्प 
सल्लागार मे. पीडब्ल्यूसी कंपनी यांचे माहे नोव्हेंबर,२०१७ ते माहे फेब्रुवारी,२०१८ या चार महिन्यांचे 
काम समाधानकारक आहे व प्रकल्प सुरळीत व समाधानकारक चाळू असल्याबाबतचा अहवाल 
पोलीस आयुक्त, पुणे हहर यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र.५ येथील नमूद VAIS सादर केला आहे. 
त्यानुसार पुणे शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे प्रकल्प सल्लागार मे.पीडब्ल्यूसी कंपनीने सादर केलेली 
सदर देयके अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन नणय निर्णय :- 


पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीची प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय 
दि.०१.०७.२०१४ अन्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार मे.पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका वरीष्ठ सल्लागाराने माहे नोव्हेंबर, २०१७ ते फेब्रुवारी, २०१८ 
या चार महिन्याच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी देयक म्हणुन (मानधन, 
इतर खर्च व वस्तू आणि सेवा कर मिळून) एकुण रु.१०,४०,४३३/- (अक्षरी रुपये दहा लाख चाळीस 
हजार चारशे तेहतीस फक्त) इतकी रक्कम मे.पीड्ब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात 
येत आहे. सदर देयकांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे :- 


Pune CCTV Project (Nov 2017 to Feb 2018) 
Applicable 
Melt Amount Total OPE Sub G Total 
क Resource P र Month Deployment Applicable र ST @ 
र Period Month Designation per Claimed Total Amount 
Name Rate (Percentage) Amount 18% 
(INR) Resource (INR) (INR) (INR) (INR) 
(INR) 
रि aye 3 L= 18% 7 

A = c ea ee F G H= EX ey J ९२1३ GK M=K+L 

1 Nays“), Ranteukbingt |) Senter 220,000 100% 220,000 220,000 ea 220,000 | 39,600 | 259,600 
17 Londhe Consultant 

O1st Nov re डू 

2 | 2017 Bee. | ikea Senior 220,000 100% 220,000 220,000 936 220,936 | 39,768 | 260,704 

17 Motlag Consultant 
0 
28th NICE Seni 

3 | February | Jan-ig | "6 emer 220,000 100% 220,000 220,000 787 220,787 | 39,742 | 260,529 

Motlag Consultant 
2018 

a bebe | 2९010 220,000 100% 220,000 220,000 ca 220,000 | 39,600 | 259,600 

18 Motlag Consultant 
Total 8,80,000 1,723 | 8,81,723 | 1,58,710 ८५८७ 


अ) उपरोक्त देयक या संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र.१ मध्ये नमुद केल्यानुसार सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-२/पोल->३ 


ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या ५% च्या 
प्रमाणात प्रवास, भोजन व निवास इ. खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 

क) संदर्भ क्र.४ अन्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा 
देण्यात येत आहेत. सदर रकमांमध्ये नोव्हेंबर,२०१७ ते फेब्रुवारी,२०१८ या चार 
महिन्यांच्या काळावधीसाठी १८% वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

ड) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम 
अदा केली आली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्कम संबंधित कंपनीकडून 
समायोजीत करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 

इ) सदर देयके आयकर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


२. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या "२०५५ - पोलीस, (co) १०९, जिल्हा पोलीस, (००) (09) जिल्हा पोळीस बल, १३, 
कार्यालयीन खर्च (२०५५ ०१६८)" या लेखाशीर्षाखाळी टाकून तो सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षातील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२११६११४३३१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Kailas A. Baka dase aD ad 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98 


Gaikwad set ee cree me 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रत: 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


०८ Av AD OO 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.७६/भाग-२/पोल-३ 


९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे . 

१०. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
१२. अर्थ शाखा, गृह विभाग. 

१३. निवड नस्ती / पोल-३ 


KKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


